जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२४/प्र. क्र.४७/कार्यासन-११ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग,क्र.अस्थायी ०२२३/प्र. क्र.३७/कार्यासन-११, दि.२८/२/२०२४ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.६/९/२०२४ 
४. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचे पत्र म. जा. क्र. प्रशा. ब.४/ ३९५१/२०२४, दि.१८/७/२०२४ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील १७३ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयांन्वये दि. १/३/२०२४ ते दि.३१/८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा 
न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवर लघुलेखक ग्रेड-१ चे १ पद, लघुलेखक ग्रेड-२ चे १ पद, वरिष्ठ 
लिपिकाचे १ पद, कनिष्ठ लिपिकांची ५पदे व शिपाई यांची ५ पदे अशी एकूण १३ पदे कमी झाली आहेत. 
संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या दि.२१/२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू , ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. १/९/२०२४ते दि. २८/२/२०२५पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान 
करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील १६०अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील TRA नमूद केलेली १६० अस्थायी पदे दि.१/९/२०२४ ते दि.२८/२/२०२५ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
ol अधिक्षक २ 
२ सहायक अधीक्षक १५ 
३ लघुलेखक ग्रेड -१ ३ 
४ लघुलेखक ग्रेड-२ २ 
षु लघुलेखक इंग्रजी ग्रेड-३ ३ 
६ लघुलेखक मराठी ग्रेड-३ a 
9 वरिष्ठ लिपीक १५ 


कनिष्ठ लिपीक ष्ट 
वाहनचालक २ 
।१० | प्रमुख बेलिफ i a 
षे | बेलिफ १५ 
१२ पुस्तक बांधणीकार .. जी. | 
१३ शिपाई ३६ 
१४ वाचमन a 
१५ पुर्णवेळ सफाई कामगार a १ 
१६ पहारेकरी (कंत्राटी पध्दतीने) २ 
१७ सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) २ 
एकूण पदे १६० 


२. यासाठी होणारा खर्च " मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा,(०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२)” या 
लेखाशिर्षांतर्गत ०१- वेतन खाली सन 2028-2024 या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.६/९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१८५००२२२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


HEMANGI AJIT 


SHETYE 
(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी 
Wa:- 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२)  प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
8) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
4) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 
&) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७ वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.कक्ष अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
८) विधीव न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या. २३,मंत्राळय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


